wes वापर प्लास्टिक निर्मूलन 
करण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी 
राज्यस्तरीय विशेष कृती दलाची ( Special 
Task Force) स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक प्लास्टिक २०२१/प्र क्र ५३/तां.क.१ 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०१ एप्रिल,२०२२. 


संदर्भ- शासन निर्णय क्रमांक प्लास्टिक २०२१/प्र क्र ५३/तां.क.१ दिनांक ०१ नोव्हेंबर,२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


एकल वापर प्लास्टिक निर्मूलनासाठी (Single Use Plastic Ban) व त्यासंबंधित कृती 
आराखडा तयार करण्यासाठी मा. मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
राज्यस्तरीय विशेष कृती दल स्थापित करण्यात आलेले आहे. 
एकल वापर प्लास्टिकच्या निर्मूलनाच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीकडीळ स्वच्छता हा विषय पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत हाताळला जात असल्याने राज्यस्तरीय विशेष कृती दलामध्ये 
सदस्य म्हणून प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 
. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करणात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०४०११६१६१५४५०४ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 
SANJAY B 
SANDANSHIV 


(संजय संदानशिव) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय,मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय,मुंबई. 
३. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
मंत्रालय,मुंबई 
४. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव उद्योग विभाग, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय,मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्लास्टिक २०२१/प्र क्र ५३/तां.क.१ 


षु. 


अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव कौशल्य विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, 
मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य 


मंत्रालय, मुंबई. 


. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, 


मुंबई. 


. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव पर्यटन व सांस्कतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य 


मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/महासंचालक माहिती व जनसंपर्क विभाग, महाराष्ट्र 


राज्य मंत्रालय,मुंबई. 


१०.अप्पर मुख्यसचिव/प्रधान सचिव/सचिव/पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र राज्य 


मंत्रालय,मुंबई. 


११.अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र राज्य 


मंत्रालय,मुंबई 


१२.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सायन मुंबई-२२ 
१३.संचालक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय,मुंबई. 
१४.संचालळक, नगरपरिषद प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य 

१५.संचालक, स्वच्छ भारत अभियान, महाराष्ट्र राज्य 

१६.निवड नस्ती (तां.क.१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


